महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२२/प्र.क्र.८/१३-ओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२. 


विषय:- सन २०१८-२०१९ मध्ये उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला कार्यालयाच्या 
व तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्र बोरगांव मंजू, ता.जि.अकोला या प्रक्षेत्रावरील 
२४०१ ०२६१ लेखाशिर्षा अंतर्गत (०२-मजूरी) व (२१-सामुग्री व पुरवठा) याबाबी 
खालील प्रलंबित रु.३,२८,०३६/- देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 


संदर्भ:- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/ २०१३/विनिमय, 
दि.१७/४/२०१५. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृषि/लेखा-१/आस्था/देयक/मंजूरी/अमरावती/ 
४११८९/२०२१, दि.१४/१२/२०२१. 


ज्ञापन: 

सन २०१८-२०१९ मध्ये विभागीय कृषि सह संचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 
कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यालय उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला कार्यालयाच्या व कृषि 
पर्यवेक्षक तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्र बोरगांव मंजू, ता.जि.अकेला या प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन 
कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत घेतली जातात. सदर कंत्राटदारांच्या 
प्रलंबित मजूरीच्या कामांचे देयक रु.३,२८,०३६/- (अक्षरी रुपये तीन लाख अठ्ठावीस हजार 
छत्तीस फक्त) अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-१, अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख 
यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३- बी बियाणे, १०३ (००) 
(०१) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत ०२-मजूरी या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२१-२२ करीता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसे 
आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व संबंधितांवर राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क्र.८/१३-ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०११३१२४९४००९०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath 
Mhapankar 
Date: 2022.01.13 12:51:20 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
BY सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,अमरावती विभाग, अमरावती. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,अकोला. 
५. उप विभागीय कृषि अधिकारी, अकोला. 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
७. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई-३२. 
११.निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


